वैज्ञानिक अधिकारी, गट-ब संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.०१/२०२२/आ (वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, 
दिनांक १३.०७.२०२१. 
२) जलसंपदा विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०१७/प्र.क्र.९१/१७/आ(वर्ग-२), 
दिनांक ०२.०५.२०१७ 


-: परिपत्रक :- 


जलसंपदा विभागातील वैज्ञानिक अधिकारी, गट-ब या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ 
ची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
आता, या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन 
राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. सदरहू तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरून महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 2029 मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


३. सदर अंतिम ज्येष्ठतासूची ही मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल व प्रलंबित विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


४. संबंधित सर्व कार्यालय प्रमुखांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूची सर्व 
वैज्ञानिक अधिकारी (रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) यांच्या निदर्शनास 
आणावी. तसेच, या ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही वास्तविक चुका/त्रुटी आढळल्यास त्या, हे परिपत्रक 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात विहीत मार्गाने 
शासनाच्या निदर्शनास न आणल्यास त्याबाबत आपले काही आक्षेप नाहीत, असे समजून 
वैज्ञानिक अधिकारी संवर्गाची उक्त तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.०१/२०२२/आ (वर्ग-२) 


दष. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या »=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०११९१७४३३४३८२७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


प्रत- 


Digitally signed by BAPUSAHEB R SONAWANE 
BA P U SAH E B R DN: CN = BAPUSAHEB R SONAWANE, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
SONAWANE Smee 

Date: 2022.01.19 17:46:26 +05'30" 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 


स्वीय सहायक 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


३. मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 


ष्‌. 


. उप सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


उप सचिव (प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


६. अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 


संबंधित वैज्ञानिक अधिकारी 
मार्फत- मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 


. कार्यासने:- आ(वर्ग-१)/गोपनीय शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


आ(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


वैज्ञानिक अधिकारी ,गट-ब संवर्गाची दिनांक 09.09.2022 ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


वेतनश्रेणी : 5-१५ : ४१८००-१३२३०० 


पावता ज्येष्ठता दिनांक / 
ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नां जन्मदिनांक नियुक्तीचा नियुक्‍ती सेवानिवृत्तीचा 
| अधिकाऱ्यांचे नांव नियुक्तीचा मार्ग | जन्मदिनांक | मूळ जात प्रवर्ग 3 3 ज्येष्ठतेचा मानीव ि शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक प्रवर्ग आदेशाचा दिनांक दिनांक 
दिनांक दिनांक 
दिनांक 

1 १__| २ ३ aa y & a c 8 | | ० | ta q 

a aaah एम.एस.सी. (पदार्थ 
ea श्रीमती चारूलता प्रमोद चौधरी पदोन्नती २३/०१/१९७२ डइ.मा.व खुला ०८/०५/२०१२ ०८/०५/२०१२ ३१/०१/२०३० र ववान 
२ श्रीमती योगिता गंगाधर बागुल पदोन्नती २०/०४/१९७५ अ.जा. खुला १०/०९/२०१२ १०/०९/२०१२ ३०/०४/२०३३ | एम.एस.सी. (प्राणीशास्त्र) 
३ श्री. अजय प्रल्हाद खैरनार पदोन्नती २७/०९/१९८५ अ.जा. खुला १०/०९/२०१२ १०/०९/२०१२ ३०/०९/२०४३ एम.एस.सी. 
8 श्री. वैशाली संदीप भागवत पदोन्नती १४/१०/१९८१ saad खुला १०/०९/२०१२ १०/०९/२०१२ ३१/१०/२०३९ एम.एस.सी.(कृषि) 
षु श्रीमती विद्या रामचंद्र घाणे पदोन्नती २७/०५/१९६५ अ.ज. अ.ज ०६/०६/२०१४ ०६/०६/२०१४ ३१/०५/२०२३ एम.एस.सी.(रसायन) 
६ श्री. ललित सुरेश पाटील पदोन्नती २८/०५/१९८६ saa खुला २६/०२/२०२१ २६/०२/२०२१ ३१/०५/२०३४ एम.एस.सी.(कृषि) 


